RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ४ , 


अंक ९ ] 


सोमवार , जानेवारी १५ , २०१८ / पौष २५ , शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक २२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


कृषि, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मस्त्यव्यवसाय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १५ जानेवारी २०१८ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र 

विना अनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क विनियमन ) अधिनियम, २०१५ ( २०१५ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्र . २८ ) 

क्रमांक संकीर्ण १५१७/ प्र.क्र .२० / ७ अ .---- महाराष्ट्र विना अनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचेविनियमन ) 
अधिनियम, २०१५ ( २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र .२८ ) याच्या कलम २ च्या खंड ( द) आणि कलम ३ ची पोट -कलमे (१ ) व ( २) यांद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये नमूद केलेले कृषी विभागांतर्गतचे 
शैक्षणिक अभ्यासक्रम हे, व्यावसायिक शैक्षणिक अभ्यासक्रम म्हणून घोषित व अधिसूचित करीत आहे; आणि अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये अशा 
अभ्यासक्रमाच्या संबंधात प्रवेशासाठी नमूद केलेल्या अटी व शर्ती ह्या, त्यासाठीच्या पात्रतेच्या अटी व शर्ती असतील असे विनिर्दिष्ट करीत 


आहे : 


अनुसूची 


अनुक्रमांक 


व्यावसायिक शैक्षणिक अभ्यासक्रम 

( २ ) 


प्रवेशासाठी पात्रतेच्या अटी व शर्ती 

( ३ ) 


१. बी.एस्सी. ( ऑनर्स ) कृषी पदवी प्राप्त करण्यासाठी 

चार वर्षाच्या संकलित अध्ययनक्रमाचे प्रथम वर्ष 


( १ ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या 

१० + २ पद्धतीनुसार इयत्ता १२ वी (विज्ञान ) उत्तीर्ण किंवा तत्सम 
परीक्षा, भौतिकशास्त्र , रसायनशास्त्र , जीवशास्त्र किंवा भौतिकशास्त्र , 
रसायनशास्त्र , गणित, जीवशास्त्र किंवा भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र , 
गणित किंवा इंटर कृषी ( भौतिकशास्त्र , रसायनशास्त्रसह ) आणि 

इंग्रजी विषयासह उतीर्ण आणि 
( २) सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून आयोजित करण्यात आलेल्या संबंधित 

वर्षाच्या सामायिक प्रवेश परीक्षेतील प्राप्त गुण . 


( १ ) 


भाग चार - ब - २२-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जानेवारी १५, २०१८ / पौष २५, शके १ ९ ३ ९ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ३ ) पात्रता परीक्षेमध्ये जीवशास्त्र । गणित हे विषय घेतले नसल्यास, 

अशा उमेदवारास अपूर्तता भरून काढण्यासाठी संबंधित विद्यापीठाने 

विहित केलेले अभ्यासक्रम पूर्ण करावे लागतील . 
२. बी.एस्सी. ( ऑनर्स ) उद्यानविद्या पदवी प्राप्त करण्यासाठी (१) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या १०+ २ 
चार वर्षाच्या संकलित अध्ययनक्रमाचे प्रथम वर्ष 

पद्धतीनुसार इयत्ता १२ वी ( विज्ञान ) उत्तीर्ण किंवा तत्सम परीक्षा, 
भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र किंवा भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र , 
गणित, जीवशास्त्र किंवा भौतिकशास्त्र , रसायनशास्त्र, गणित किंवा इंटर 
कृषी ( भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्रसह ) आणि इंग्रजी विषयासह उत्तीर्ण 

आणि 
( २) सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून आयोजित करण्यात आलेल्या संबंधित वर्षाच्या 

सामायिक प्रवेश परीक्षेतील प्राप्त गुण. 
( ३ ) पात्रता परीक्षेमध्ये जीवशास्त्र / गणित हे विषय घेतले नसल्यास , अशा 

उमेदवारास अपूर्तता भरून काढण्यासाठी संबंधित विद्यापीठाने विहित 

केलेले अभ्यासक्रम पूर्ण करावे लागतील . 
३. बी.एस्सी. ( ऑनर्स ) वनविद्या पदवी प्राप्त करण्यासाठी (१) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या १०+ २ 
चार वर्षाच्या संकलित अध्ययनक्रमाचे प्रथम वर्ष 

पद्धतीनुसार इयत्ता १२ वी (विज्ञान ) उत्तीर्ण किंवा तत्सम परीक्षा, 
भौतिकशास्त्र , रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र किंवा भौतिकशास्त्र , रसायनशास्त्र , 
गणित, जीवशास्त्र किंवा इंटर कृषी ( भौतिकशास्त्र , रसायनशास्त्रसह ) 

आणि इंग्रजी विषयासह उत्तीर्ण आणि 
( २ ) सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून आयोजित करण्यात आलेल्या संबंधित वर्षाच्या 

सामायिक प्रवेश परीक्षेतील प्राप्त गुण . 
( ३) पात्रता परीक्षेमध्ये जीवशास्त्र / गणित हे विषय घेतले नसल्यास, अशा 

उमेदवारास अपूर्तता भरून काढण्यासाठी संबंधित विद्यापीठाने विहित 

केलेले अभ्यासक्रम पूर्ण करावे लागतील . 
४. बी . टेक . ( कृषी अभियांत्रिकी ) पदवी प्राप्त करण्यासाठी (१) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या १० + २ 
चार वर्षाच्या संकलित अध्ययनक्रमाचे प्रथम वर्ष 

पद्धतीनुसार इयत्ता १२ वी ( विज्ञान ) उत्तीर्ण किंवा तत्सम परीक्षा, 
भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित ,किंवा भौतिकशास्त्र , रसायनशास्त्र , 

गणित , जीवशास्त्र आणि इंग्रजी विषयासह उतीर्ण . आणि 
( २) सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून आयोजित करण्यात आलेल्या संबंधित वर्षाच्या 

सामायिक प्रवेश परीक्षेतील प्राप्त गुण . 
( ३ ) पात्रता परीक्षेमध्ये जीवशास्त्र हे विषय घेतला नसल्यास , अशा 

उमेदवारास अपूर्तता भरून काढण्यासाठी संबंधित विद्यापीठाने विहित 

केलेले अभ्यासक्रम पूर्ण करावे लागतील . 
५. बी. टेक्. ( अन्नतंत्रज्ञान ) पदवी प्राप्त करण्यासाठी चार (१ ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या १० + २ 
वर्षाच्या संकलित अध्ययनक्रमाचे प्रथम वर्ष 

पद्धतीनुसार इयत्ता १२ वी (विज्ञान ) उत्तीर्ण किंवा तत्सम परीक्षा, 
भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित, किंवा भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र , 

गणित , जीवशास्त्र आणि इंग्रजी विषयासह उतीर्ण . आणि 
( २ ) सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून आयोजित करण्यात आलेल्या संबंधित वर्षाच्या 

सामायिक प्रवेश परीक्षेतील प्राप्त गुण . 
( ३ ) पात्रता परीक्षेमध्ये जीवशास्त्र हे विषय घेतला नसल्यास , अशा 

उमेदवारास अपूर्तता भरून काढण्यासाठी संबंधित विद्यापीठाने विहित 
केलेले अभ्यासक्रम पूर्ण करावे लागतील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जानेवारी १५ , २०१८ / पौष २५, शके १ ९ ३ ९ 


अनुसूची - समाप्त 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


६. बी . एस्सी . ( ऑनर्स ) सामाजिक विज्ञान पदवी प्राप्त 

करण्यासाठी चार वर्षाच्या संकलित अध्ययनक्रमाचे 


प्रथम वर्ष 


( १ ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या १० + २ 

पद्धतीनुसार इयत्ता १२ वी (विज्ञान ) उत्तीर्ण किंवा तत्सम परीक्षा, 
भौतिकशास्त्र , रसायनशास्त्र , गणित किंवा भौतिकशास्त्र , रसायनशास्त्र , 
गणित , जीवशास्त्र किंवा भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र , जीवशास्त्र आणि 

इंग्रजीसह उत्तीर्ण . आणि 
( २ ) सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून आयोजित करण्यात आलेल्या संबंधित वर्षाच्या 

सामायिक प्रवेश परीक्षेतील प्राप्त गुण . 
( ३ ) पात्रता परीक्षेमध्ये जीवशास्त्र / गणित हे विषय घेतले नसल्यास, अशा 

उमेदवारास अपूर्तता भरून काढण्यासाठी संबंधित विद्यापीठाने विहित 

केलेले अभ्यासक्रम पूर्ण करावे लागतील. 
( १) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या १० + २ 

पद्धतीनुसार इयत्ता १२ वी (विज्ञान ) उत्तीर्ण किंवा तत्सम परीक्षा, 
भौतिकशास्त्र , रसायनशास्त्र , गणित किंवा भौतिकशास्त्र , रसायनशास्त्र , 
गणित, जीवशास्त्र किंवा भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र आणि 

इंग्रजीसह उत्तीर्ण. आणि 
( २ ) सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून आयोजित करण्यात आलेल्या संबंधित वर्षाच्या 

सामायिक प्रवेश परीक्षेतील प्राप्त गुण . 
( ३ ) पात्रता परीक्षेमध्ये जीवशास्त्र / गणित हे विषय घेतले नसल्यास , अशा 

उमेदवारास अपूर्तता भरून काढण्यासाठी संबंधित विद्यापीठाने विहित 
केलेले अभ्यासक्रम पूर्ण करावे लागतील. 


७. बी . टेक. ( जैव तंत्रज्ञान ) पदवी प्राप्त करण्यासाठी चार 

वर्षाच्या संकलित अध्ययनक्रमाचे प्रथम वर्ष 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


दे. आ . गावडे , 
शासनाचे सह सचिव. 


भाग चार - ब - २२-२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जानेवारी १५, २०१८ / पौष २५ , शके १९ ३ ९ 


AGRICULTURE, ANIMAL HUSBANDRY, DAIRY DEVELOPMENT 

AND FISHERIES DEPARTMENT 
Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated 15th January 2018 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA UN - AIDED PRIVATE , PROFESSIONAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATION OF ADMISSION AND 
FEES), ACT, 2015 . 

No. Sankirna - 1517 /CR - 20 / 7A . - In exercise of the powers conferred by clause (r ) of section 2 
read with sub - sections ( 1) and ( 2 ) of section 3 of the Maharashtra Un-aided Private Professional 
Educational Institutions (Regulations of Admission and Fees ) Act, 2015 (Mah . Act No. 28 of 2015 ), 
the Government of Maharashtra hereby declares and notifies the educational courses of studies 
of the Agriculture Department mentioned in column ( 2 ) of the schedule appended hereto shall be 
the Professional Educational Courses for the purpose of the said Act and specifies that the 
conditions and the requirements for admissions mentioned respectively against it in column (3 ) 
of the schedule shall be the eligibility conditions and requirements for admission to such 
professional education . 


Schedule 


or 


Sr. No. Professional Educational Courses Eligibility Conditions and Requirements for 

Admission 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
1 . First year of four year integrated ( 1 ) XII Std . (Science ) passed in 10 + 2 pattern 

programme leading to B.Sc. (Honours) from Maharashtra State Board of Higher 
Agriculture . 

Secondary Education or an equivalent 
Examination , with Physics , Chemistry, 
Biology or Physics , Chemistry , Mathematics , 
Biology or Physics , Chemistry , Mathematics 

Inter Agriculture ( with Physics , 
Chemistry ) and English , and 
( 2 ) Obtained score in Common Entrance Test 

of the respective year conducted by the 

competent authority . 
( 3 ) The candidate who have passed qualifying 

examination without Biology / Mathematics 
shall have to complete defeciency courses 

as prescribed by respective university . 
2 . First year of four year integrated ( 1) XII Std . (Science ) passed in 10 + 2 pattern from 

programme leading to B.Sc. (Honours ) Maharashtra State Board ofHigher Secondary 
Horticulture. 

Education or an equivalent Examination , 
with Physics, Chemistry , Biology or Physics , 
Chemistry , Mathematics, Biology or Physics , 
Chemistry , Mathematics or Inter Agriculture 

(with Physics , Chemistry ) and English , and 
( 2 ) Obtained score in Common Entrance Test of 

the respective year conducted by the 

competent authority . 
( 3 ) The candidate who have passed qualifying 

examination without Biology / Mathematics 
shall have to complete defeciency courses as 
prescribed by respective university . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब , जानेवारी १५, २०१८ / पौष २५ , शके १ ९ ३ ९ 


4 


Schedule — Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


3 . 


First year of four year integrated 
programme leading to B.Sc. (Honours ) 
Forestry . 


4 . 


First year of four year integrated 
programme leading to B.Tech . 
(Agriculture Engineering). 


( 1) XII Std . ( Science ) passed in 10 + 2 pattern from 

Maharashtra State Board ofHigher Secondary 
Education or an equivalent Examination , 
with Physics , Chemistry , Biology or Physics , 
Chemistry , Mathematics , Biology or Inter 
Agriculture (with Physics , Chemistry ) and 

English , and 
( 2 ) Obtained score in Common Entrance Test of 

the respective year conducted by the 

competent authority . 
( 3 ) The candidate who have passed qualifying 

examination without Biology / Mathematics 
shall have to complete defeciency courses as 

prescribed by respective university . 
( 1) XII Std . ( Science ) passed in 10 + 2 pattern from 

Maharashtra State Board of Higher Secondary 
Education or an equivalent Examination , 
with Physics, Chemistry , Mathematics or 
Physics, Chemistry , Mathematics , Biology 

and English , and 
( 2 ) Obtained score in Common Entrance Test of 

the respective year conducted by the 

competent authority . 
( 3 ) The candidate who have passed qualifying 

examination without Biology shall have to 
complete defeciency courses as prescribed by 

respective university . 
( 1 ) XII Std . ( Science ) passed in 10 + 2 pattern from 

Maharashtra State Board ofHigher Secondary 
Education or an equivalent Examination , 
with Physics, Chemistry , Mathematics or 
Physics , Chemistry , Mathematics , Biology 

and English , and 
( 2 ) Obtained score in Common Entrance Test of 

the respective year conducted by the 

competent authority . 
( 3 ) The candidate who have passed qualifying 

examination without Biology shall have to 
complete defeciency courses as prescribed by 

respective university . 
( 1 ) XII Std . (Science ) passed in 10 + 2 pattern from 

Maharashtra State Board ofHigher Secondary 
Education or an equivalent Examination , 
with Physics , Chemistry , Biology or Physics, 
Chemistry , Mathematics , Biology or Physics , 

Chemistry , Mathematics and English , and 
( 2 ) Obtained score in Common Entrance Test of 

the respective year conducted by the 
competent authority . 


5 . 


First year of four year integrated 
programme leading to B.Tech .(Food 
Technology ). 


6 . 


First year of four year integrated 
programme leading to B.Sc. (Honours ) 
Community Science . 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जानेवारी १५ , २०१८ / पौष २५ , शके १९ ३ ९ 


Schedule — Concld . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


7 . 


First year of four year integrated 
programme leading to B.Tech . 
( Bio - Technology ). 


( 3 ) The candidate who have passed qualifying 

examination without Biology / Mathematics 
shall have to complete defeciency courses as 

prescribed by respective university . 
( 1) XII Std . (Science ) passed in 10 + 2 pattern from 

Maharashtra State Board of Higher Secondary 
Education or an equivalent Examination , 
with Physics , Chemistry , Biology or Physics , 
Chemistry , Mathematics, Biology or Physics , 

Chemistry, Mathematics and English , and 
( 2 ) Obtained score in Common Entrance Test of 

the respective year conducted by the 

competent authority . 
( 3 ) The candidate who have passed qualifying 

examination without Biology / Mathematics 
shall have to complete defeciency courses as 
prescribed by respective university . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


D. A. GAVADE , 
Joint Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


